शिक्षण आयुक्तालय व अधिनस्थ संचालक कार्यालये 
यांच्या कार्यालयीन वापरासाठी वीस लॅपटॉप 
खरेदीस प्रशासकिय व वित्तीय मान्यता देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-०६२२/प्र.क्र.१३/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० जून, २०२२. 
वाचा :- 

१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय दि.२४.०८.२०१७. 
२) प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दि.११.०५.२०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

शिक्षण आयुक्तालय व अधिनस्थ संचालक कार्यालये तसेच ई-गव्हर्नन्स सेल व ७, पुणे यांच्या 
कार्यालयीन कामकाजाचा जलद निपटारा करण्याच्या दृष्टीने ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत २० लॅपटॉप खरेदी 
करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, शिक्षण यांनी प्रकल्प अंमलबजावणीच्या समितीमध्ये सादर केला होता. 
त्याअनुषंगाने दि.११.०५.२०२२ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीमध्ये त्यास मंजुरी देण्यात 
आली आहे. त्यानुषंगाने लॅपटॉप खरेदीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षामध्ये ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत मंजूर निधीमधून शिक्षण आयुक्तालय 
व अधिनस्थ संचालक कार्यालये तसेच ई-गव्हर्नन्स सेल व NIC, पुणे यांचेसाठी २० लॅपटॉप खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. खरेदी करावयाच्या लॅपटॉपची Specifications सोबतच्या 
परिशिष्ट-“अ” मध्ये नमूद करण्यात येत आहेत. सदर लॅपटॉप खरेदी आयुक्त, शिक्षण कार्यालयाने 
शासनाच्या प्रचलित खरेदी धोरणानुसार करावी. 
२. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
(०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन २०२२-२३ च्या 
उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक व 
सहायक संचालक, (लेखा) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील 
उपविभाग- २ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६३०१६५९५६६०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Digitally signed by Sameer Anant Sawant 

Date: 2022.06.30 17:27:37 +05'30' 
(समीर सावंत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१) अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-०६२२/प्र.क्र.१३/संगणक 


3 
8 


S 


) 
) 
) 
&) 
) 
) 
) 


vo 


१०) 


सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक (माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
संचालक(प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
निवडनस्ती,संगणक कार्यासन. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-०६२२/प्र.क्र.१३/संगणक 


परिशिष्ट- “अ 


Laptop Specification 

51. | Processor IntelPentium Core i5 or equivalent AMD Processor 

No. with processor speed of 3.6 GHZ or higher. 

1. Processor No. Intel Core i7 1165G7 

2. Memory 8 GB DDr4 

3. Display LED HD 14 with 1024*768 resolutiong or higher. 

4. | Hard Disk Drive 1TB SATA 

5. | Audio Dual in built Speakers 

16. | Integrated Web cam Yes 

7. | Graphics Card Integrated Graphics Minimum 1 GB or Higher 

a Ports I/O Ports, Minimum 3 USB 2.0 Ports, Microphone 
jack, 2 HDMI, Headphone/Speaker out, RJ-45, AC 
Power 

19. | LAN Ethernet Controller 10/100/Mbps or Higher 

10. | wireless Wireless 802.11 b/g/n or Higher 

11. | Keyboard Standard full size Keykboard 

12. | Operating System MS Windows 10 Home Edition 

13. | Optical Drive DVD R/W 

14. | AC Power Adapter Input Voltage Range 110V-250V, 50 Hz AC Power 
adptor with necessary cables. 

15. | Standard Accessories | Power Cable, Power Adaptor and Charger, User 
manuals and laptop backpack etc. 

16. | Battery type Standard Rechargeable 6 cell Li lon (45WHr) or 
Higher with minimum 4 Hours backup or more. 

17. | Certifications Energy Star/BEE Version |, RoHS, Windows And 
Linux Compliance Certificate. 

18. | Warranty Three year Comprehensive including battery & 
adaptor. 


HREKKKEREREREREREREREEERERER 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


